उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक या 
पदाच्या सन २०१८ मधील विनंती बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१८/(९२/१८)/मशि-१ 
मंत्राळय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०१९. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस अनुसरुन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय अध्यापक महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या खालील विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदली करण्यात येत आहे. 


अ. | सहाय्यक विषय सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण शेरा 
क्र. | प्राध्यापकाचे महाविद्यालय/संस्था 
नांव 
ie श्रीम. निलिमा | विज्ञान perspective | शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक विनंती 
मोरे महाविद्यालय, अकोला । महाविद्यालय, पनवेल 
2 | at. विठठल गणित | pedagogy | शासकीय अध्यापक शासकोय अध्यापक विनंती 
घोनशेटवाड महाविद्यालय, यवतमाळ | महाविद्यालय, नांदेड 
३ | श्रीम. सुलभा | गणित | pedagogy | शासकीय अध्यापक शासकोय अध्यापक विनंती 
मुळे महाविद्यालय, नांदेड  । महाविद्यालय, भंडारा 
४ | श्रीम. हेमलता | गणित | pedagogy | शासकीय अध्यापक शासकोय अध्यापक विनंती 
तुरणकर महाविद्यालय, भंडारा महाविद्यालय, यवतमाळ 
५ श्रीम सुनिता | इंग्रजी | pedagogy | शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक विनंती 
तोताडे महाविद्यालय, परभणी  । महाविद्यालय, औरंगाबाद 
६ | श्रीम रोहिणी | विज्ञान | perspective | शासकीय अध्यापक शासकोय अध्यापक विनंती 
तडस महाविद्यालय, बुलढाणा | महाविद्यालय, अकोला 
७ श्रीम. नूतन भूगोळ | pedagogy | शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक विनंती 
चव्हाण महाविद्यालय, अकोला = | महाविद्यालय, बुलढाणा 
२. बदलीझालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. सदर सहाय्यक प्राध्यापकांचा 


रुजू अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास सादर करावा. 


शासन SST क्रमांकः बदली-२०१८/(९२/१८)/मशि-१ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०४१११०३६३८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Manisha Pravin Kini 
IN: c= Of 


Manisha 
postal , st=Ma , 
e e ७ 2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fC97 bf 
Pp fa V | n Ki n | €7f861 bf192ce9dd6b4d0924623149a51f 
ravin Kini 


9ed, cn=Manisha 
Date: 2019.01.04 11:15:40 +05'30' 


(म.प्र.किणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
३. संबंधित प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय 
निवड नस्ती. 


waa) 


प्रत - 9.41. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


